जन्मशताब्दी दिनानिमित्त १०० कार्यशाळांच्या 
आयोजन खर्चास मंजूरी देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण ८२१८/प्र.क्र.३७०/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ०७ डिसेंबर, २०१८ 


वाचा :- 9) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र. संकीर्ण ८२१८/ 
प्र.क्र.२५७/सां.का.४, दिनांक ६ डिसेंबर, २०१८ 
२) शासन ज्ञापन, मराठी भाषा विभाग क्र. संकीर्ण २०१८/प्र.क्र.१७/२०१८/ 
भाषा-३, दिनांक २७ सप्टेंबर, २०१८ 


प्रस्तावना :- 

ज्येष्ठ साहित्यिक/गायक/संगीतकार पु. ल. देशपांडे, ग. दि. माडगुळकर व सुधीर फडके 
यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्ताने सांस्कृतिक कार्य विभाग व मराठी भाषा विभाग यांच्या संयुक्‍त 
विद्यमाने आयोजित करावयाच्या विविध कार्यक्रमास उपर्निदिष्ट दिनांक ६ डिसेंबर, २०१८ च्या 
शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात आळी आहे. त्याअनुषंगाने १०० कार्यशाळांचे विविध 
महाविद्यालयात आयोजन करण्यात येणार आहे. या कार्यशाळांसाठी ९ कार्यशाळा मार्गदर्शक / 
व्याख्याते उपस्थित राहणार असून संगीत / अभिनय / साहित्य या क्षेत्रातील नावाजलेली एक 
व्यक्ती असे एकूण १० व्यक्‍ती उपस्थित राहणार आहेत. सदर शासन Pareles नमूद १०० 
कार्यशाळांच्या तपशिलवार खर्चास तसेच सदर कार्यशाळांच्या ठिकाणास मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त आयोजित करावयाच्या कार्यशाळांपैकी पहिल्या टप्प्यात दिनांक 
११ ते २९ डिसेंबर, २०१८ या कालावधीत सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-अ मधील महाविद्यालयाच्या 
ठिकाणी कार्यशाळांचे आयोजनास मान्यता देण्यात येत आहे. सदर कार्यझाळांचा प्रती कार्यशाळा 
खर्चाचा तपशील खालीलप्रमाणे :- 


अ.क्र खर्चाचा तपश्ील रक्‍कम (रुपये) 
i . | Aesth AA व प्रवास खर्च ८,०००/- (प्रती मागदर्डक) x ९ मार्गदर्शक = 
७२,०००/- 

२. । कलाकार मानधन व प्रवास खर्च १३,०००/- (प्रती कळाकार) 

३. | बोर्ड, बॅनर छपाई ६,०००/- 

४. । जाहिरात प्रसिध्दी ८,०००/- 

५. | बोड, बॅनर, जाहिराती, डिझाईन १,०००/- 

एकूण १,००,०००/- 


उपरोक्त खर्चाच्या बाबी या ढोबळ स्वरुपाच्या असून एक लक्ष रुपये मान्यतेच्या अधीन राहून 
काही बदल करावयाचा झाल्यास, समन्वयकाच्या सल्ल्यानुसार संचालक, सांस्कृतिक कार्य 
संचालनालय यांना खर्चाच्या बाबींमध्ये फेरबदल करण्याचे अधिकार राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२१८/प्र.क्र.३७०/सां.का.४ 


२. उपर्निदिष्ट दिनांक २७ सप्टेंबर, २०१८ अन्वये मराठी भाषा विभागाने या विभागास 
अभिहस्तांकीत केलेल्या निधीतून सदरचा खर्च भागविण्यात येत असून, त्यानुसार मागणी क्र. 
झेडएफ-०१, मुख्यळलेखाशीर्ष 2049 सचिवालय-सर्वसाधारण सेवा, ०९०, सचिवालय (००) (०४) 
मराठी भाषेच्या प्रचार व प्रसारासाठी हाती घ्यावयाचे उपक्रम (कार्यक्रम), yo इतर खर्च (२०५२ 
५२३२) या लेखाशीर्षाखाळी सन २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर तरतूदीच्या उपलब्धतेच्या 
अधीन राहून मंजूर करण्यात येत आहे. 

३. यासाठी संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांना नियंत्रण अधिकारी तसेच 
लेखाधिकारी, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. 

४. शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/विनियम, दिनांक १७ एप्रिल, 
२०१५ वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग पहिळा, उपविभाग-३, अ.क्र.४, परिच्छेद क्र. 
२७ (२) (अ) तसेच शासन निर्णय, समाज कल्याण, सांस्कृतिक कार्य, क्रीडा व पर्यटन विभाग क्र. 
डीसीए १३७६/८४५७/बारा, दिनांक ८ मार्च, १९७७ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त 
अधिकारानुसार सदर खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. 

५. सदर प्रकरणी विहीत कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन सेवा सुविधा घेण्याची जबाबदारी 
संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांची राहील. सदर प्रकरणी वित्त विभागाच्या शासन 
परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दिनांक २ एप्रिळ, २०१८ मधील परिच्छेद क्र. ६ (31) 
(ब) (क) व ७ (७) (८) ची पूर्तता होत असून उर्वरित सर्व परिच्छेद व परिशिष्टातीलळ अटी याप्रकरणी 
लागू होत नाहीत. 

६. वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१८/प्र. क्र. ६९/अर्थ-३, दिनांक ०२ एप्रिल, 
२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या निधीमधून सदर खर्च करण्यास 
मंजूरी देण्यात येत आहे. 

७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१८१२०७१५३११९३७२३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Vilas Ramrao 
Thorat 
Date: 2018.12.10 13:11:26 +05'30' 
(विलास रा. थोरात) 
शासनाचे उप सचिव 
प्रति, 
१. मा. मंत्री (सांस्कृतिक कार्य ) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२. प्रधान सचिव (सांस्कृतिक कार्य विभाग), मंत्रालय, मुंबई 
३. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४. संचालक, उच्च व तंत्र शिक्षण संचालनालय, मुंबई 
५. सह सचिव, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२१८/प्र.क्र.३७०/सां.का.४ 


६. कार्यकारी समितीतील सर्व सदस्य (संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांचेमार्फत) 
७. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई 
टे 
९. 


अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई (२ प्रती) 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 
१०. महालेखापाल-१ मुंबई (लेखा व अनुज्ञेयता १/ ले.प.) महाराष्ट्र राज्य 
११. अवर सचिव, अर्थसंकल्प शाखा, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
१२. निवड नस्ती, सां.का.४. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२१८/प्र.क्र.३७०/सां.का.४ 


पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण ८२१८/प्र.क्र.३७०/सां.का.४ 
दिनांक ०७ डिसेंबर, २०१८ चे परिशिष्ट - अ 


अ.क्र दिनांक जिल्हा महाविद्यालय 

| a. | ११/१२/२०१८ | लातूर संजीवनी महाविद्यालय, चापोली 

२. । १२/१२/२०१८ | परभणी | it. शिवाजी महाविद्यालय, परभणी 

३. | १२/१२/२०१८ ।सिंधुदुर्ग । श्री. पंचम खेमराज कला वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय 

४. । १३/१२/२०१८ | परभणी  । ज्ञानोपासक मंडळाचे कॉमर्स व सायन्स महाविद्यालय, 
जिंतूर 

५. । १३/१२/२०१८ |। जळगाव ।अ.र.भा. गरुड महाविद्यालय, WOH, ता. जामनेर 

६. । १३/१२/२०१८ | ST ज्ञानवर्धिनी शिक्षण संस्थेचे सोनभाऊ बसवंत कला 
वाणिज्य महाविद्यालय, शहापूर 

७. | १४/१२/२०१८ ।वर्धा न्यू कला महाविद्यालय 

८. | १४/१२/२०१८ | गडचिरोली | राजे धर्मराव कला वाणिज्य महाविद्यालय, मुलचेरा 

९. | १४/१२/२०१८ ।पुणे के. टी. एस. पी. मंडळ, हुतात्मा राजगुरु महाविद्यालय, 
राजगुरुनगर 

पवि १४/१२/२०१८ । ठाणे जनसेवा शिक्षण मंडळाचे कला वाणिज्य व विज्ञान 
महाविद्यालय, शिवळे, ता. मुरबाड 

fal १. | १४/१२/२०१८ ।पालघर  । विद्यावर्धीनी शिक्षण संस्थेचे अण्णासाहेब वर्तक कला, के. 
एम. वाणिज्य व इ. एस. ए. विज्ञान महाविद्यालय, वसई 

१२. | १४/१२/२०१८ ।पालघर  । सोनोपंत दांडेकर कला व वाणिज्य महाविद्यालय, पालघर 

१३. | १४/१२/२०१८ । रायगड  ।खालापूर तालुका शिक्षण प्रसारक मंडळाचे के. एस. सी. 
कला वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, खोपोली 

१४. | १४/१२/२०१८ ।सिंधुदुर्ग ।महाराणा प्रताप शिक्षण संस्थेचे आनंदीबाई रावराणे कला 
वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, वैभववाडी 

१५. | १५/१२/२०१८ ।पुणे आर्टस्‌ कॉमर्स अण्ड सायन्स कॉलेज इंदापूर 

१६. | १५/१२/२०१८ ।परभणी  ।नुतन महाविद्यालय, सेलू 

१७. | १५/१२/२०१८ | जळगाव । प्रताप महाविद्यालय, अमळनेर 

१८. | १५/१२/२०१८ | रायगड  । जनार्दन भगत शिक्षण प्रसारक मंडळाचे सि. के. ठाकूर 
कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, पनवेल 

१९. । १५/१२/२०१८ ।सिंधुदुर्ग ।स.का. पाटील कला वाणिज्य महाविद्यालय, मालवण 

२०. | १७/१२/२०१८ | हिंगोळी ।आर्टस्‌, कॉमर्स अँण्ड सायन्स महाविद्यालय 

२१. | १७/१२/२०१८ ।धुळे झुलाल भिलाजीराव पाटील महाविद्यालय, देवपूर 

२२. | १७/१२/२०१८ । रत्नागिरी । गुहागर एज्यु. ट्रस्ट संचालित जी. बी. तथा तात्यासाहेब 
खरे कला वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, गुहागर 

२३. | १७/१२/२०१८ ।रत्नागिरी । दापोली एज्यु. सोसा. दापोली अर्बन बँक वरिष्ठ विज्ञान 


महाविद्यालय, दापोली 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२१८/प्र.क्र.३७०/सां.का.४ 


२४. | १८/१२/२०१८ ।धुळे एस. एस. व्ही. पी. संस्थेचे महाविद्यालय, शिदखेडा 

२५. | १९/१२/२०१८ | नाशिक । दादासाहेब बिडकर आर्टस्‌ अँण्ड कॉमर्स कॉलेज, पेठ श्री. 
रोहिदास बोबडे 

२६. | २०/१२/२०१८ |। नांदेड बळीराम पाटील महाविद्यालय, किनवट 

२७. | २१/१२/२०१८ |। नागपूर आर. एस. मुंडले महाविद्यालय 

२८. | २१/१२/२०१८ ।वर्धा श्री. समर्थ कला व वाणिज्य महाविद्यालय, आष्टी 

२९. | २१/१२/२०१८ | हिंगोळी । बहिरजी स्मारक महाविद्यालय, बसमत 

३०. | २४/१२/२०१८ । लातूर महाराष्ट्र उदयगिरी महाविद्यालय, उदगिर 

३१. | २४/१२/२०१८ | aT दि. एज्यू. सोसायटीचे पी. डी. कारखानीस कला वाणिज्य 
महाविद्यालय, अंबरनाथ 

३२. | २६/१२/२०१८ | हिंगोली । नागनाथ महाविद्यालय, औंढा नागनाथ 

३३. | २७/१२/२०१८ | नांदेड लालबहादूर शास्त्री महाविद्यालय, धर्माबाद 

३४. | २९/१२/२०१८ चंद्रपूर कला वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, तुकुम 

३५. | २९/१२/२०१८ । अहमदनगर | एस. एस. जी. एम. कॉलेज, कोपरगाव 

३६. | २९/१२/२०१८ । सोलापूर | विज्ञान महाविद्यालय, सांगोला 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


